जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणेचे रुपांतर 
मॉडेल करिअर सेंटर, ठाणे मध्ये करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत आणि 
त्याकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.११८/रोस्वरो-१ 
४३५, ४ था मजला, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ९ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा - 
१) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र.कौविरोवउसं- ९/ 
मॉकसे-ठाणे/६०६४, दि. २८.०८.२०१९, 

२) रोजगार महानिदेशालय ,श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र H.DGE-G- 

११०११/०१/२०१८-९७5-॥॥७७/१०० more (Thane) दि.११.०७.२०१९ व दि.२१.०९.२०२०. 


प्रस्तावना - 

देशातील युवकांच्या भविष्यातील प्रगतीच्या दृष्टीने त्यांनी उत्तम कौशल्य प्राप्त करुन घेऊन सुयोग्य 
रोजगाराची (Career) निवड करावी यादृष्टीने केंद्र शासनाद्वारे उभरत्या Yarra रोजगारविषयक 
मार्गदर्डानावर ( Career Counselling) विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे रोजगार महानिदेशालय 
()७७ तसेच श्रम व रोजगार मंत्रालय यांच्यामार्फत “राष्ट्रीय करिअर सेवा” ( National Career Service) ही 
योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत रोजगार विषयक विविध सेवा पुरविण्याचे प्रयोजन 
आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाद्वारे प्रत्येक राज्यामध्ये सर्वसमावेशक असे “मॉडेल करिअर सेंटर” स्थापन 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. या “मॉडेल करिअर सेंटर“मार्फत कौडल्यावर आधारीत रोजगारांच्या संधीचा / 
मागणीचा शोध घेवून युवावर्गातील प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या कल- क्षमतेनुसार प्रशिक्षण तसेच रोजगाराच्या 
संधीबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, तसेच संबंधितांना रोजगार मिळण्यासाठी नियोक्त्यांच्या संपर्कात 
आणण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्यात किमान एका रोजगार मार्गदर्शन 
केंद्राचे रुपांतर “मॉडेल करिअर सेंटर” मध्ये करण्याचे निश्चित केले असून, महाराष्ट्र राज्यात यवतमाळ 
जिल्हयातील lies विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राची निवड करण्यात आली होती. 
त्याअनुषंगाने दि. २०.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये त्यास शासन मान्यता देखील देण्यात आली आहे. आता 
केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालय, रोजगार महासंचालनालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथे नमूद 
दि.११.०७.२०१९ च्या पत्रानुसार "जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे"चे 
रुपांतर “मॉडेळ करिअर सेंटर” मध्ये करण्यास केंद्र शासनाने मंजूरी दिली असून त्याकरीता 
रु. ४१,३२,०००/- ( रुपये एक्केचाळीस लाख बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी मंजूर केला आहे व प्रथम 
टप्प्यात त्यापैकी ६०% म्हणजेच रु. २४,७९,२००/- (रु. चोवीस लाख एकोणऐंशी हजार al फक्त) इतके 
अनुदान वितरीत करण्यात आळे आहे. तसेच सदरचा रु. २४,७९,२००/- (रु. चोवीस लाख एकोणऐंशी हजार 
दोनशे फक्त) हा निधी वित्तीय वर्ष २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालय, 
रोजगार महासंचालनालयाच्या संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दि.२१.०९.२०२० च्या पत्रानुसार मान्यता देण्यात आली 
आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा Gree विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
केंद्र, ठाणेचे रुपांतर “मॉडेळ करिअर सेंटर” मध्ये करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती व त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.११८/रोस्वरो-१ 


शासन निर्णय- 


केंद्र शासनाच्या रोजगार महानिदेशालय (DGE), श्रम व रोजगार मंत्रालय यांच्यामार्फत राबविण्यात 


येणाऱ्या “ राष्ट्रीय करिअर सेवा ( National Career Service)” या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या 
मंजूरीनुसार राज्यातील ठाणे जिल्हयामधील जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 
केंद्राचे रुपांतर “ASS करिअर सेंटर” मध्ये करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
जॅ. 


राज्यात स्थापन करावयाच्या “मॉडेल करिअर सेंटर” या योजनेचा Ver, मॉडेळ करिअर सेंटरद्वारे 
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, योजनेतील केंद्र शासनाचा सहभाग, राज्य शासनाचा सहभाग इ.बाबतचा सविस्तर 
तपशील पुढील नमूद विवरणपत्रानुसार आहे:- 


अ. | मुद्दयांचे नाव मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 
क्र. 
रि योजनेचे नाव व महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्हा lated विकास, रोजगार व उद्योजकता 
अंमलबजावणीचे =| मार्गदर्शन केंद्राचे रुपांतर "मॉडेल करिअर सेंटर" मध्ये करणे. 
ठिकाण 
२. | योजनेचा उद्देठा ग्रामीण, स्थानिक तसेच निमशहरी भागातील रोजगार इच्छुक उमेदवारांना 
रोजगाराच्या संधी, तंत्रज्ञानाचा वापर करुन समुपदेशन आणि प्रशिक्षण 
पारदर्शीरित्या व प्रभावी पध्दतीने उपलब्ध करुन देणे. 
3. | करिअर १. रोजगार बाजार क्षेत्राचा अभ्यास करुन रोजगारांच्या संधीचे अंदाज 
सेंटरमार्फत वर्तविणे. 
देण्यात येणाऱ्या २. उमेदवारांना त्यांचे कौडाल्य, स्वारस्य आणि मागणीचा विचार करुन 
सेवा समुपदेशन करणे. 
३. मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार, रोजगारक्षम व कौशल्ययुक्‍्त 
मनुष्यबळाची सांगड घालणे. 
४. केंद्रामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचा विविध मार्गाने 
प्रचार व प्रसिध्दी करणे. 
| मांडेल करिअर १.करिअर सेंटर स्थापन करण्याकरिता करिअर समुपदेशकाची (कौशल्य 
सेंटर अंतर्गत केंद्र | विकास , रोजगार व उद्योजकता अधिकारी) विविध प्रशिक्षणाद्वारे क्षमता बांधणी 
शासनाचा सहभाग | करणे. 


२.उमेदवारांचे व्यवसाय VATA करण्याच्या दृष्टीने अधिका-यांना सहाय्य 
करण्यासाठी मूल्यमापन किट व हिंदी आणि स्थानिक भाषेतील अन्य संदर्भ 
साहित्य उपलब्ध करुन देणे. प्रमाणित कार्यपध्दती, मानसशास्त्रीय मूल्यमापन 
व अभिक्षमता चाचण्या, मूल्यमापन कीट, वांरवार विचारले जाणारे प्रश्नसंच, 
रोजगार निवडीसंदर्भात द्रुकश्राव्य साहित्य इ.उपलब्ध करुन देणे. 

३.स्थानिक स्तरावर रोजगार मेळावे आयोजित करण्यासंदर्भातील आदर्श 
कार्यपध्दती, स्थानिक उद्योजकांची सूची इ. मोबाईल व्हॅनसाठी जाहिराती 
अंतर्भूत असलेल्या मार्गदर्शन सूचना, सदरची सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत 
पोहोचण्याकरिता आदर्श कार्यपध्दती यासारखी संसाधने ( tools) व सहाय्य 
उपलब्ध करुन देणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.११८/रोस्वरो-१ 


अ. । मुद्दयांचे नाव 


मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 


४.माडेल करिअर सेंटरची स्थापना करणेकरिता सर्व प्रकारचे सहाय्य व 
मार्गदर्शन करणे. 

५.तरुण व्यावसायिक तज्ञाची ( Young professional & Counsellor) मदत 
तीन वर्षाकरिता उपलब्ध करुन देणे. सदरचे तरुण व्यावसायिक तज्ञ संबंधित 
मॉडेल करिअर सेंटर च्या कार्यक्षमतेबाबत नियमितरित्या अहवाळ सादर 
करतील व तो सर्व सहभाग धारकांना उपलब्ध करुन देतील. 

६.मॉडेल करिअर सेंटरसाठी नॅशनल करिअर सर्विसेस Wes उपलब्ध 
करुन या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करुन देणे . 

७.कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क सेवा अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील दूरध्वनी क्रमांक 
रोजगार इच्छूक व करिअर घडवू इच्छिणा-या उमेदवारांकरिता उपलब्ध 
करुन देणे. 

८.केंद्र शासनाच्या विविध योजना यांची माहिती रोजगार इच्छुक उमेदवारांना 
पुरविणे. 


४. | राज्यशासनाची 
भूमिका व सहभाग 


VAISS करिअर सेंटर स्थापन करुन ते भविष्यात कार्यरत राहण्याच्या दृष्टीने 
राज्य शासनाकडून व्यवस्थापन करण्यात येईल. 

२. आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

३. सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे जिल्हा हे ठाणे जिल्हयात या योजनेची अंमलबजावणी 
करतील. 

४. उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे 
आवड्यकतेनुसार सहायक आयुक्त, जिल्हा ठाणे यांना निधी उपलब्ध करुन 
देतील व सदर निधीकरिता सहायक संचालक (लेखा) कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. 

५. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे या 
योजनेचा वेळोवळी आढावा घेतील व संनियंत्रण करतील व आवश्यक 
मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देतील. 


६. | Wer व देखरेख 
सनियंत्रण 


योजनेच्या यडास्वितेचा निकष हा किती उमेदवारांचे मूल्यमापन झाले, 
अभिक्षमता चाचणी झाली, समुपदेशन झाले, किती शाळांमध्ये समुपदेशन 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, किती रोजगार मेळावे झाले, किती क्षेत्रीय 
उपक्रम (Outreach Activities) आयोजित केले, किती रिक्‍्तपदे प्राप्त करुन 
घेतली, कितीजणांना रोजगार प्राप्त झाला, रोजगारांच्या संधी प्राप्त झाल्या 
यावर अवलंबून राहील. 
मॉडेल करिअर सेंटरच्या प्रगतीचा आढावा तसेच देखरेख नेशनल 

करिअर सेंटर या वेबपोर्टल मार्फत वेळोवेळी करण्यात येईल. 


7 AIS करिअर 
सेंटरसाठी 
मनुष्यबळाचे 


मॉडेल करिअर सेंटर साठी नव्याने पद निर्मिती करण्यात येणार नाही. जिल्हा 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे येथे कार्यरत 
असलेले अधिकारी/कर्मचारी मॉडेल करिअर सेंटरचे कामकाज पाहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.११८/रोस्वरो-१ 


अ. चे नाव मुद्दयांबाबत सविस्तर माहिती 
क्र. 
नियोजन सदर योजनेअंतर्गत एका व्यावसायिक तज्ञ/समुपदेशक यांच्या सेवा केद्र 
शासनाच्या रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGE&T) यांचेकडून 
उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 


८. | आर्थिक नियोजन | ठाणे जिल्हयात मॉडेल करिअर सेंटर सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन 
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात रु. ४१,३२,०००/-( रुपये एक्केचाळीस लाख 
बत्तीस हजार फक्त) एवढे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. मंजूर 
रक्‍कमेतील ६०% रक्कम म्हणजे रु. २४,७९,२००/- (रु. चोवीस लाख 
एकोणऐंशी हजार दोनशे फक्‍त )केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या 
दि. ११.०७.२०१९ च्या पत्रान्वये वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
उर्वरीत रक्‍कम दुस-या हप्त्यात २०% व तिस-या हप्त्यामध्ये २०% अशा 
पध्दतीने वितरीत करण्यात येईल. यासंदर्भात DGEaT यांनी 
दि.१०.१२.२०१४ रोजीच्या आदेझान्वये तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेझामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

९. | योजनांतर्गत या योजनेतर्गत करावयाची खरेदी ही राज्य शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार 
खरेदी व कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात येईल. तसेच याविषयीचे 
कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करणे, देयके अदा करणे व इतर संबंधित सर्व 
कामकाज आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 


यांच्यामार्फत पार पाडले जाईल. 
शा योजनेची पुढील । आयुक्त, Sted विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे सदर 
कृती योजनेचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनास सादर करतील 


व तद्‌नंतर सदर मॉडेल करिअर सेंटर पुढील वर्षासाठी चाळू ठेवण्यासाठी 
आवश्‍यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


३. “मॉडेल करिअर सेंटर” स्थापन करणे, ही योजना राबविण्यासाठी मागणी क्र. झेडए- ०२, प्रधान 
लेखाशीर्ष २२३०- कामगार व सेवायोजन,०२ सेवायोजन सेवा, ( ००१) संचालन व प्रशासन, (०१) कौडल्य 
विकास, रोजगार व संचालनालय (सेवायोजन संचालनालय), (09%) मॉडेळ करिअर सेंटर 
(२२३०ए०११) (योजनांतर्गत) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) हे लेखाशीर्ष उपलब्ध आहे. या लेखाशीर्षाखाली 
वेळोवेळी मंजूर व वितरीत केलेला निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. “मॉडेल करिअर सेंटर, ठाणे” कार्यान्वीत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून रुपये ४१,३२,०००/- (रुपये 
एकेचाळीस लक्ष बत्तीस हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर केले असून, या मंजूर अनुदानाच्या ६०% म्हणजेच 
रु. २४,७९,२००/- (रुपये चोवीस लक्ष एकोणसत्तर हजार दोनशे फक्त) इतक्या अनुदानाचा पहिला हप्ता केंद्र 
शासनाकडून वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या अर्थोपाय कक्षाने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३३८/अर्थोपाय, दि.२०.०९.२०१९ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार रु. २४,७९,२००/- (रुपये चोवीस लक्ष 
एकोणसत्तर हजार दोनशे फक्त) इतका निधी दि.२२.०७.२०१९ रोजी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला 
आहे. सबब, “मॉडेल करिअर सेंटर, ठाणे” कार्यान्वीत करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात रु. २४,७९,२००/- (रुपये 
चोवीस लक्ष एकोणसत्तर हजार दोनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. तरी, सदर योजना 
राबविण्यासाठी येणारा खर्च उपरोक्त लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१९/प्र.क्र.११८/रोस्वरो-१ 


५. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०२/१४७१, 
दि.०४.११.२०२० आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८५/व्यय-६, 
दि.२४.११.२०२० तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३ /प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-तीन अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. मॉडेल करिअर सेंटर, ठाणे व्दारे करण्यात येणाऱ्या समुपदेशनाची माहिती (Councelling Data) 
"mahaswayam.gov.in" या संकेतस्थळावर भरण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०९१७३९३९७२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


B n h h [| DN: c=IN, 0=G 
if Entrey urshij artment, postalCode=400032, st=Maharashtri 
25.4. 


rashtra, 
01a905c7fca95ea9a4a68053d53dda9fcd8b54a203c383517611 
96421b187, 


seriaINumber=1aa5b45b907b3656679abdeb9469faf1 da391d1546ceaae4 
a n W e 7f19acd496b13685, cn=Baban Sheshrao Mandwe 


Date: 2020.12.10 12:07:49 +05'30' 


(3.21. मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3 
is} 
& 

B 


प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे प्रधान सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

३. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे प्रधान सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सर्व विधानमंडळ सदस्य 

७. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 

९. अवर सचिव , MMPcell, रोजगार महानिदेशालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार, ३/१० 
जाम नगर हाऊस, शहाजहान रोड, नवी दिल्ली-११ ००११ 

१०. आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍ताळय,कोकणभवन,नवी मुंबई 

११. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे 

१२. कार्यासन अधिकारी (१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन अधिकारी, (व्यय-६) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. कार्यासन अधिकारी (रोस्वरो-२), Ped विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (रोस्वरो-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


